राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, 
सन २०१८-१९ मध्ये राज्याच्या कृषि विस्तार 
कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) 
अंतर्गत आत्मा कार्यक्रम कृषि आयुक्‍तालय 
स्तरावर राबविण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१९५/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा - 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१९५/३-अ, दि. १ नोव्हेंबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक - 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/ प्र.क्र.१९५/३-अओ, दि. १ नोव्हेंबर, 
२०१८ मधील परिच्छेद क्र.१ पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावा. 


सन २०१८-१९ चा आत्मा कार्यक्रम कृषि आयुक्तालय स्तरावर राबविण्यासाठी राज्य 
हिऱ्याचा (४०%) निधी म्हणजेच रु.५०.०० लक्ष (अक्षरी पन्नास लक्ष फ़क्त) एवढा निधी मागणी क्र. 
डी-३, २४०१,पीक संवर्धन,१०९ विस्तार व प्रशिक्षण, (०१) (४४) राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांना 
विस्तार विषयक सुधारणा करिता सहाय्य उप अभियान (राज्य हिस्सा Yo %) (२४०१ ४४३६) या 
लेखाशिर्षाखाली कृषि आयुक्त कार्यालयास वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥8वा95॥9.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१११२१५२५३६८६०१ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti 
Atram 
Date: 2018.11.12 15:30:18 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्‍्त,(कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.१९५/३-अओ 


५) संचालक (आत्मा),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
) सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
) 
) 


mo _८ 


S 


CS 


संचालक वनामती, नागपूर 
उप संचालक , आत्मा सामेती, पुणे 


vo 


१०) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

99) महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

92) महाळेखापाल-१/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१३) वित्त विभाग (व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१३)(अर्थोपाय) ,मंत्रालय,मुंबई.३२ 
) 
) 
) 


१४) नियोजन विभाग, कार्यासन १४१४, १४३१, मंत्रालय,मुंबई.३२ 
१५) कार्यासन अधिकारी,२-अ, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१६) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


